RNINo.MAHBIL /2012 /72704 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


NAN -In -isin 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ४ ] 


गुरुवार ते बुधवार, एप्रिल ४ - १० , २०१ ९ / चैत्र १४ - २०, शके १ ९ ४१ 


[ पृष्ठे ०२ 


प्राधिकृत प्रकाशन 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले.- (१) मा . राज्य निवडणूक आयोग यांचेकडील पत्र क्रमांक रानिआ /जिपपंस/ २०१९/प्र. क्र . ३/ का . ७, दिनांक २१ फेब्रुवारी २०१९. 

( २) महाराष्ट्र जिल्हा परिषद (मतदार विभाग व निवडणूक घेणे) नियम , १९ ६२ चे नियम ५९ व ६०. 
( ३) मा . राज्य निवडणूक आयोगाकडील आदेश क्रमांक एसईसी -१० ९ ६/सीआर-३४ /९ ६/ पीआर, दिनांक 


१ ९ 


नोव्हेंबर १ ९९ ६ . 


आदेश 


३ 


क्रमांक कक्ष -२/ ग्रापं /जिपपंस / कावि -१३० / २०१९.- ज्याअर्थी, उपोद्घातातील अनुक्रमांक ( १) वरील राज्य निवडणूक आयोगाकडील पत्रान्वये 
निश्चित केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार नाशिक जिल्ह्यातील पंचायत समिती, बागलाण, ०२ - पठावे दिगर निर्वाचक गणाची पोट-निवडणूक 
दिनांक २४ मार्च २०१९ रोजी मतदान होऊन दिनांक २५ मार्च २०१९ रोजी मतमोजणी झाली आहे. उक्त नियमांच्या नियम ६५ नुसार निवडणूक 
निर्णय अधिकारी, ०२ - पठावेदिगर पंचायत समिती, बागलाण निवडणूक, २०१९ यांचेकडून नमुना १२ मधील निवडणूक विवरणपत्रे दिनांक 
२५ मार्च २०१ ९ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाली आहेत 

त्याअर्थी, उक्त नियमांच्या नियम ६६ अन्वये, तसेच उपोद्घातात अनुक्रमांक ३ वर नमूद केलेल्या राज्य निवडणूक आयोगाकडील दिनांक 
१९ नोव्हेंबर १९९६ च्या आदेशान्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार मी , सुरज मांढरे , जिल्हाधिकारी, नाशिक याद्वारे नाशिक जिल्ह्यातील पंचायत 
समिती बागलाण , ०२ - पठावे दिगर निर्वाचक गणातून निवडून आलेल्या सदस्यांचे नाव खालीलप्रमाणे प्रसिद्ध करीत आहे. 

परिशिष्ट 
तालुक्याचे नाव पंचायत समिती 

निवडून आलेल्या 

निवडून आलेल्या 
निर्वाचक गणाचे पंचायत समिती 

पंचायत समिती 
क्रमांक व नाव सदस्याचे नाव 

सदस्याचा पत्ता 


अ . 


आरक्षण 


पक्ष 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ 


बागलाण , 


०२ - पठावे दिगर 


ढुमसे इंदुबाई काळु 


अनुसूचित 
जमाती 


जिल्हा नाशिक . 


राहणार मुक्काम मोरकुरे , 
पोस्ट तळवाडे, 
तालुका बागलाण , 
जिल्हा नाशिक. 


राष्ट्रवादी 
काँग्रेस 
पार्टी. 


सुरज मांढरे , 


नाशिक , 


२५ 


मार्च २०१ ९ . 


जिल्हाधिकारी, नाशिक . 


( १ ) 


वि ( एच ) ७२९ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - अ - नाशिक विभागीय पुरवणी, एप्रिल ४ - १० , २०१९ / चैत्र १४ - २० , शके १९ ४१ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झाली आहे. 


मंगळवार , एप्रिल २, २०१ ९ / चैत्र १२ , 


शके १ ९ ४१ 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


वाचले. 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९ ६५ चे कलम ५१ - अ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा 
( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६. 

आदेश 


. 


क्रमांक पालिका -३ / कावि -५६/ २०१ ९.- महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९ ६५ चे कलम ५१- अ व 
महाराष्ट्र नगरपरिषदा ( उपाध्यक्ष निवडणूक ) नियम, २००५ व सुधारणा, २००६ अन्वये जिल्हाधिकारी यांना प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १ ९६५ चे कलम ५१ - अ, पोट -कलम ( ४) च्या तरतुदींनुसार एरंडोल नगरपरिषदेत निवडून 
आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव याद्वारे महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

मी , डॉ . अविनाश ढाकणे, जिल्हाधिकारी, जळगाव, मला प्राप्त झालेल्या अधिकारान्वये या प्रकटनाद्वारे खालील उमेदवार हे नगरपरिषद , 
एरंडोलच्या उपाध्यक्ष पदासाठी निवडून आल्याचे जाहीर करीत आहे. 


परिशिष्ट 


निवडून आलेल्या उपाध्यक्षांचे नाव 


नगरपरिषदेचे नाव 


१ 


२ 


नितीन सदाशिव महाजन 


एरंडोल 


डॉ . अविनाश ढाकणे, 
जिल्हाधिकारी, जळगाव. 


जळगाव , 

२५ 


मार्च २०१९ . 


, 


, 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE-411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


